RNINo . MAHBIL / 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


MATTA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २३ ] 


गुरुवार, नोव्हेंबर १ ९ , २०२० / कार्तिक २८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक २३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा : ( १ ) पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा, सातारा नगरपरिषद, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक सानप / सभा कामकाज / २० / २०२० , दिनांक 

५ नोव्हेंबर २०२० . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( क ), ( ४ ). 


आदेश 


क्रमांक साशा / नपा /( सातारा न . प . उपा. निवडणूक )/ २७०१ / २०२० .-- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील सातारा नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदाच्या 
निवडीबाबत दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्यांचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४ ) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी, सातारा, सातारा नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव खालीलप्रमाणे 
राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


सातारा नगरपरिषद, सातारा 


श्री . मनोज सुरेश शेंडे 


उपाध्यक्ष 


शेखर सिंह, 


जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , १३ नोव्हेंबर २०२० . 


एच -१८७, भाग एक - अ ( असा .) पु.वि.पु. - २३ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


